विधानमंडळ / संसद सदस्यांना सन्मानाची व 
सौजन्याची वागणूक देणे, इ. बाबतच्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : विमंस २०२०/प्र.क्र.३६/१८(र.वका.) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा:-: 

१. केंद्र शासनाच्या ळोकतक्रार, TI, कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाचे क्र. ११०१३ 
/ ४/ २०११ -Estt-(Alll), दिनांक १ डिसेंबर, 2099 चे आदेशा, 

२. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : विमंस-२०१२ / प्र. क्र. १२/ 
१८ (र.वका.), दिनांक ९ मार्च, २०१२, 

३. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१२ / प्र. क्र. ५६ 
/ १८ (र.वका.), दिनांक ५ जुले, २०१२, 

४. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : विमंस-२०१३ / प्र. क्र. ६७/ 
१८ (र.वका.), दिनांक २७ जुले, २०१५, 

५. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१७ / प्र. क्र. 
११७/ १८ (र.वका.), दिनांक २० जुले, २०१७, 

६. केंद्र शासनाच्या लोकतक्रार, TIA, कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाचे क्र. ११०१३ 
/४/ २०१८ -Estt- (All), दिनांक Io फेब्रुवारी, २०२० चे आदेशा, 

७. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : विमंस-२०१७ / प्र. क्र. २६/ 
१८ (र.वका.), दिनांक १४ फेब्रुवारी, 2020, 


शासन परिपत्रक:- 

केंद्र शासनाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०११ च्या आदेशान्वये, संसद सदस्यांना 
सौजन्याची व सन्मानाची वागणूक देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे विहित करण्यात आलेली 
असून सदर आदेश या विभागाच्या दिनांक ९ मार्च, २०१२ च्या परिपत्रकान्वये सर्व विभाग / 
कार्यालयांच्या निदर्शनास आणण्यात आले आहेत. तथापि सदर तत्त्वांचे पालन होत 
नसल्याचे लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीच्या निदर्शनास आले असून सदर सूचना सर्व 
विभाग / कार्यालयांना पुन्हा देण्याबाबत केंद्र शासनाच्या दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२० च्या 
आदेशान्वये सूचित करण्यात आले आहे. 


२. तसेच संसद सदस्य / विधानमंडळ सदस्य यांना सौजन्याची व सन्मानाची 
वागणूक देणे, त्यांचे निवेदनांवर कार्यवाही करणे, इ. संदर्भात या विभागाच्या दिनांक २७ 
जुले, २०१५ च्या परिपत्रकान्वये सर्वसमावेशक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
तथापि सदर सूचनांचे पालन होत नसल्याच्या तक्रारी विधानमंडळ सदस्यांकडून येत 
असल्याबाबत त्याचप्रमाणे मंत्रालयीन विभागांकडून निर्गमित होणारे शासन निर्णय / 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विमंस २०२०/प्र.क्र.३६/१८(र.वका.) 


परिपत्रके मा. पिठासीन अधिकाऱ्यांना अग्रेषित होत नसल्याचे विधानमंडळाच्या 
मा.पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. 

. सबब या अनुषंगाने सर्व मंत्रालयीन विभाग तसेच मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील 
सर्व विभाग / कार्यालयांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी संसद सदस्यांना सौजन्याची व 
सन्मानाची वागणूक देण्यासंदर्भातील केंद्र शासनाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०११ च्या 
आदेशातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे कोटेकोरपणे पालन करावे. त्याचप्रमाणे मंत्रालयीन 
विभागांतून निर्गमित शासन निर्णय / परिपत्रके / अधिसूचना विधानमंडळाच्या मा. पिठासीन 
अधिकाऱ्यांनासुद्धा अग्रेषित करण्याची खबरदारी घ्यावी. तसेच इतर संदर्भाकित शासन 
परिपत्रकांमधील सूचनांचेसुद्धा काटेकोरपणे पालन करण्यात होईल, याबाबत दक्षता 
घ्यावी. 


2% सदर शासन परिपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२०१०२१११३३३२६८०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


क Digitally signed by Sanjay Kumar 
DN: c=IN, o=Government Of 

S a Nn a Maharashtra, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c6cda780a664bd4c537c94a2a2 

49577 afc90bbf07c707be85f26569fae498 

५1 [शी 7d7, cn=Sanjay Kumar 


Date: 2020.10.21 11:47:41 +05'30' 


(संजय कुमार) 
मुख्य सचिव 
प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव (५ प्रती), 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव(५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
.  मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
qo. सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
११. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
१२. मा.महाअधिवकक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, 
१३. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
१४. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 
१५. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विमंस २०२०/प्र.क्र.३६/१८(र.वका.) 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 


२४. 


२५. 


२६. 
२७. 


२८. 


२९. 


३०. 


२३१. 


प्रबंधक, लोकायुक्त व उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, 

सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती ), 
भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, 
वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२०. 

इंडियन VAS काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस[आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५. 

RISE काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड 
इस्टेट, मुंबई ४०००३८. 

शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 

बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, प्लॉट 
नं. ८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल 
रोड, मुंबई ४००००४. 

भारतीय कम्युनिस्ट(मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, 
ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०००१३. 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, 
मुंबई ४०००२८, 

निवड नस्ती (का.१८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


